सुधारित प्रशासकीय मान्यता 

बिलोली, जिल्हा. नांदेड येथील जिल्हा 
न्यायाधीशा-१ यांचे नवीन न्यायालय इमारतीचे 
बांधकाम करण्याबाबत............ 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२०/प्र.क्र.८३/का.१३. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २८ मे, २०२१. 


पहा :- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. शासन निर्णय क्र. सीसीबी-२४०९/ प्र.क्र.१३५/ 
का-१३, दि.७ मार्च २०१० 
२) प्रबंधक (निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यो/ 
६०५३/१९८९, दि.२८ नोव्हेंबर, २०१४. 


प्रस्तावना :- 


बिलोली, जिल्हा-नांदेड येथील जिल्हा न्यायाधीशा-१ यांचे नवीन न्यायालय इमारत 
बांधण्याकरिता संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये रु.९,१५,१६,०३३/- इतक्या अंदाजित 
खर्चाच्या कामास मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु माहे जुळे २०१७ पासून वस्तु 
व सेवा कर लागू करण्यात आल्याने, सदर कराची रक्‍कम अदा करण्यास मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. सबब, सदर इमारतीच्या 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


बिलोली, जिल्हा-नांदेड येथील जिल्हा न्यायाधीडा-१ यांचे नवीन न्यायाळय इमारत 
बांधण्याबाबत रु.१०,०६,४२,०३३/- (रुपये दहा कोटी सहा लक्ष बेचाळीस हजार तेहतीस फक्‍त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


कामाचे नाव रक्‍कम रुपये 


al 
अंतर्गत विद्युतीकरण (4%) 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता (4%) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.८३/का.१३ 


ae | १ अग्निशमन यंत्रणा १२,००,०००/- 
आकस्मिक खर्च (४%) 


oa 


२. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेस मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या अटी कायम राहतील. 


२ 
२ 
२ 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-(०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य 
हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) 
न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-३६/ इमा-२, 
दि.५.०४.२०२१ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:-विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.८३/का.१३ 


सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥0व॥9५॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२८१५४६२०६८१२ 
असा आहे. हा आदेडशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Nitin Virsen 
Jiwane 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 

) मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक. 

) मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 

) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगलूर, नांदेड 

(मुळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

८) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, बिलोली, नांदेड 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२.. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 


we lel OCD lw CLS elle Ca 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


